श्री. सुभाष देसाई, मा. मंत्री, उद्योग यांनी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाची मौजे गोंदेदुमाला 
आणि वाडिवरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक येथील 
जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या निर्णयाची चौकशी 
करण्याकरिता नियुक्त श्री. के. पी. बक्षी, निवृत्त 
अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांच्या 
मानधनाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. एमआयएन-१२१७/प्र.क्र.१८८/२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १० मे, २०१८. 


वाचा- शासन निर्णय, क्रमांकः एमआयएन-१२१७/प्र.क्र.१८८/२१, दि. २८ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावनाः- 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची मौजे गोंदेदुमाला आणि वाडिवरे, 
ता. इगतपुरी, जि. नाशिक येथील जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या श्री.सुभाष देसाई, मा. मंत्री, उद्योग 
यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करण्याकरिता दि. २८.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. के. 
पी. बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांची नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सदर 
शासन निर्णयात श्री. के. पी. बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांना देय मानधन 
तसेच सदर समितीचा कालावधी याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल असे नमूद केले आहे. 
श्री. के. पी. बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल 
शासनास सादर केला आहे. श्री. के.पी.बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांना 
उपरोक्त प्रकरणी केलेल्या चौकशीकरीता एकत्रित मानधन देण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 


१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची मौजे गोंदेदुमाळा आणि वाडिवरे, ता. इगतपुरी, जि. 
नाशिक येथील जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या श्री. सुभाष देसाई, मा. मंत्री, उद्योग यांनी घेतलेल्या 
निर्णयाची चौकशी करण्याकरिता नियुक्‍त केलेल्या श्री. के. पी. बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक 
सदस्यीय समिती यांना रु.२.५० लक्ष (दोन लाख पन्नास हजार) इतके एकत्रित मानधन अदा करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१७/प्र.क्र.१८८/२१ 


२. श्री. के. पी. बक्षी, निवृत्त अपर मुख्य सचिव, एक सदस्यीय समिती यांच्या मानधनावरील खर्च 
“मागणी क्रमांक - ए-४ (दत्तमत/ योजनेतर) २०५२, सेक्रेटरीएट- सर्वसाधारण सेवा ०९० सेक्रेटरिएट 
(००) (०३) मंत्र्याचा स्वीय कर्मचारी वर्ग (२०५२००३४) ०१ वेतने “ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. सदरचा खर्च चालू वित्तीय वर्ष सन २०१८-१९ करीता मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१०१५१९४८५३०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Siddharth Narayan Mahi 
5 | d d h a rt h Adi tration Depart it, 00 ह ICode=400032, 7 


= hi 
2.5.4.20=6080d590875f4df1f7dcb35be1 9ac7ff9f4f49ed8280e 


Narayan Mah ire चा 


Date: 2018.05.10 15:20:51 +05'30' 


(सि.ना.महिरे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


Nal 
ap 


Ee) 


महालेखापाल-१ (लेखा व परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
राज्यपालांचे सचिव. 


AD 


AN 


०८ 


मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
उप सचिव (आस्थापन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) कक्ष अधिकारी, कार्यासन २१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई 

११) निवड नस्ती, कार्यासन-२१ 


Cc 
ae 


an 


~ nN ~~ na प ~~ — ~—_ ६-> 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


